अनुसूचति जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र 
पुरस्कृत कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय 
कृषी विकास योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य- 
कॅफेटेरीया या योजनेसाठी सन २०२३- 
२४ करीता निधी वितरण. 
(केंद्र हिस्सा-२४०१ ए ७४४) 
(राज्य हिस्सा - २४०१ ए ७५३) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०७/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : १५ जानेवारी,२०२४. 


वाचा :- 
१) वि.वि. शासन परिपत्रक क्र.. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. १२.४.२०२३. 
२) केंद्र शासन , कृषी मंत्रालय यांचे पत्र क्र. ,F.No.9-94/2023-RKVY, दि. ०२.०८.२०२३ 
३) कृषी व पदुम विभागाची नस्ती क्र. राकृवि ०८२२/प्र.क्र.१४०/१४-अओ. 

प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषी व पदुम विभागमार्फत अंमळबजावणी करण्यात येत असलेल्या 


केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य - कॅफेटेरीया या 


योजनेचा सन २०२३-२४ करीता केंद्र शासनाकडून दुस-या हप्त्यासाठी रु.५८६.०० लाख इतका निधी 


प्राप्त झालेला आहे. त्यास अनुसरुन सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील तरतुदीतून समरुप राज्य 


हिऱऱ्याकरीता रु. ३९०.०० लाख इतका निधी वितरीत करण्याबाबत कृषी विभागाने संदर्भ क्र. ३ अन्वये 


प्रस्ताव सादर केला होत. सदर प्रस्तावावर वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 


करुन दिलेल्या अर्थसंकल्पीत तरतूदींतून निधी वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र. टी-५ खाली मुख्य 


SARIS २४०१, पीक संवर्धन, अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत कृषी उन्नती योजन राष्ट्रीय कृषी विकास 


योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य-कॅफेटेरीया या योजनेकरीता केंद्र शासनाकडून सन २०२३-२४ करीता दुसऱ्या 


हप्त्यासाठी रु. ५८६.०० GRE इतका निधी प्राप्त झाला आहे. त्यास अनुसरुन सन २०२३-२४ या 


आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतूदीतून केंद्र हिस्सा रु. ५८६.०० लाख व समरुप राज्य हिछ्याकरीता रु. 


३९०.०० लाख असा एकुण रु. ९७६.०० लाख (रुपये नऊ कोटी We लाख फक्त) इतका निधी 


खालील प्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०७/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव | लेखाशिर्ष व बाब सन २०२३-२४ | यापूर्वी | सदरशा.नि. 
केंद्र / राज्य मधील वितरीत | अन्वये वितरीत 
हिस्सा अर्थसंकल्पीत निधी । करण्यात येत 
तरतूद असलेला निधी 
केंद्र पुरस्कृत | २४०१ ए ७४४ | 33, १९९९.९९ | ३०३.०० ५८६.०० 
कृषी उन्नती | केंद्र हिस्सा अर्थसहाय्य 
योजना- (६० टक्के) 
राष्ट्रीय कृषी २४०१ ए७५३ __ १३३२.९९| २०२.०० | 380.00 
विकास राज्य हिस्सा 
योजनेंतर्गत । (Yo टक्के) 
अर्थसहाय्य 
कॅफेटेरीया 
एकुण ३३३२.९८ ५०५.०० ९७६.०० 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु. ९७६.०० कोटी ( रुपये नऊ कोटी शाहात्तर लाख फक्त) इतका निधी 


प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अप्पर मुख्य सचिव, कृषी विभाग, मंत्राळय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय 


वितरण प्रणालीवर festa करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतूद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 


नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या दि. १२.४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकात 


दिलेल्या निर्देश्ांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना 


बाहय क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या 


खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्यिष्टाबाबतची 


माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० 


तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून wat अनुसूचित 


जमातीच्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. 


यामध्ये प्रामुख्याने आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात पायाभूत सूविधा निर्माण करण्याच्या योजनेसह 


वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविता येतील, मात्र आदिवासी उपयोजना बाहय क्षेत्रात फक्‍त वैयक्तिक 


लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०७/कार्यासन.६ 


६. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाने बीम्स प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या 


निधी मर्यादेत व वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१२.४.०२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 


प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०११११७४११८६७२४ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


RAJENDRA बया 
DEVARAM ७ sen’ 
BHAWARI 1 ही 

(राजेंद्र दे. भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


षु 


प्रत, 


१. मा. मंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकस कार्यालय, नाशिक 
५. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग. 

६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधान भवन, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

११.निवड नस्ती (का-६),आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


